शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची 
माहिती व प्रसिद्धी करण्याकरीता डिजिटल 
वॉल पेंटींग या माध्यमाव्दारे काम करण्यासाठी 
संस्था व दर निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.११४ (3)/3¥ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 
१. झासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.११४(३) /३४ दि.०२.०३.२०२१ 
२. माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रदर्शने/२०२०/६ बाबी/दर व संस्था/का-६ 
दि.१७.०३.२०२० व दि.१०.१२.२०२० ची पत्रे 
प्रस्तावना :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयामार्फत शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी 
योजनांची माहिती व प्रसिद्धी करण्याकरीता विविध माध्यमांचा वापर करण्यात येतो. उदा. 
१) कॉर्पोरेट पुलअप स्टॅण्डीज्‌ २) सन बोर्डवर विनायल प्रिंटींग,माऊंटींग ३) डिजिटल वॉल पेंटींग 
४) असीपी डिस्प्ले बोर्ड (युव्ही प्रिटिंगसह) 4) एलडी फोमशिट बॅनर ६) स्टेज बॅकड्रॉप इत्यादी 
माध्यमांव्दारे शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची माहिती व प्रसिद्धी करण्यासाठी माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयाने त्यांच्या स्तरावर निविदा मागवून जाहिरात देणे तसेच निवडलेल्या 
संस्था व त्यांच्या दरास शासन मान्यता देणे. ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात 
समक्रमांकाचा दिनांक २ मार्च , २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता सदर 
शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची डिजिटल वॉल पेंटींग या माध्यमाव्दारे माहिती व 
प्रसिद्धी करण्याकरीता विविध माध्यमाव्दारे काम करण्यासाठी युनिव्हर्सेल ट्रेलिंक, अहमदनगर या 
संस्थेस व त्यांच्या दरास खालील अटी शर्तीच्या अधिनतेने शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची माहिती व प्रसिद्धीकरीता निविदा प्रक्रिया सर्व 
समावेहाक व निकोप होण्याकरीता यापूढे निविदा प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे दरवर्षी विहित 
कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी जेणेकरून शासकीय खर्चामध्येही बचत करता येईल. 

२. उक्त निविदेमध्ये संस्थेने जून/जुले, २०१९ मध्ये दिलेले दर आजमितीस देखिल निम्नतम 
आहेत अशी महासंचालनालयाची धारणा आहे. 

३. विषयाधीन निविदा प्रक्रिया, निविदा प्रक्रियेबाबत केंद्र शासनाच्या सर्वसाधारण सी.व्ही.सी. 
मार्गदर्शक सूचनानुसार महासंचालनालयाने पार पाडली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.११४ (3)/38 


४. शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची अंमळबजावणी परिमाणकारकरित्या होते 
किंवा कसे याकरीता प्रसिद्धीच्या अंमलबजावणीनंतर त्याबाबतचे फळीत याबाबत शासनास 


दरमहा अवगत करण्यात यावे. 
युनिव्हरस लिक, अहमदनगर 

अ. । विभागीय माहिती कार्यालय क्षेत्रे डिजिटल वॉल पेंटिंग एकूण प्रति चौ.मीटर दर (बो 

क्र. (निविदासुचनेप्रमाणे) 
ऑल टाईप ऑफ साईजेस / प्रिंटेबेल ऑन रग्ड वॉल अँण्ड 
मेटल सरफेस / इनक्ल्युडिंग मिडिया कॉटिंग अण्ड लाईनर 
/ शाईनि व्हाईट, ऑपेकीव्ह, Reece टू अल्ट्राव्हायळेट 
रेझ, रिझिस्टंट टू वॉटर,कॅन बी अप्लाईड ऑन अनईव्हन 
सरफेस, नॉन रिमोव्हेबल, नॉन टेरिबल, पिविसि fie 
जीएसएम ४४ + ८/मिडिआ लाईफ शुड बी मिनिमम ६ मन्थ्‌ 

षि मुंबई शहर व मुंबई उपनगर १२५९/- 

२. | कोकण विभाग (मुंबई महानगर वगळता) १२५९/- 

३. | कोल्हापूर १२५९/- 

।४. | पुणे १२५९/- 

५. | नाशिक १२५९/- 

६. | औरंगाबाद १३६७/- 

(जा लातूर १३६७/- 

८. | अमरावती १३६७/- 

९. | नागपूर १३६७/- 


२. इतर अटीव शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील. 


१) 


2) 


उपरोक्त नमुद केलेले दर हे जीएसटी कर व्यतिरिक्त असून शासन नियमानुसार 
जीएसटी कर स्वतंत्रपणे आकारण्यात येईल. 

उपरोक्त नमुद संस्था व त्यांच्या नावासमोरील दर या आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
वर्षाच्या मर्यादेत लागू राहतील. 

उपरोक्त संस्थेस कार्यारंभ आदेश देताना उक्त कामासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व 
कागदपत्रे वैध स्वरुपात संबधित संस्थेकडे असतील याची खातरजमा करुनच कार्यारंभ 
आदेश देण्यात यावेत व त्याची प्रत विभागास पाठविण्यात यावी. 

उपरोक्त संस्थेने निविदेमध्ये नमुद केल्यानुसार आव्यक त्या दर्जाच्या माध्यमांचा 
वापर केला किंवा कसे याची तपासणी अमंलबजावणी यंत्रणा यांच्यामार्फत करण्यात 
येवून तसे प्रमाणित करण्यात यावे. याकरीता आवश्‍यकतेनुसार ठराविक Samples 
प्रयोगशाळेकडून तपासून घेण्यात यावेत. 

निविदेमध्ये नमुद साहित्याचा / कामाचा दर्जा Delivery Challan मध्येही सविस्तर 
TORTS असणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.११४ (3)/38 


६ उपरोक्त संस्थेस देण्यात आळेले काम संबधित संस्था अन्य संस्थेस पोटभाडयाने देणार 
नाही / Sublet करणार नाही. 

७ सदर माध्यमाच्या जाहिरात कामाचे आदेश किमान १० दिवस आधी देण्यात यावेत 
जेणेकरुन संस्थेला नियोजन करणे व तसेच प्रसिद्धीची उद्दीष्टे साध्य करणे area 
होईल. 

८) उक्त संस्थेस दिलेले प्रसिद्धीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या देयकाबाबतची 
कार्यवाही १ महिन्यात व त्याच आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यात यावी. याकरीता 
पुराव्यादाखल विवक्षित भागामध्ये निविदेमध्ये केलेल्या कामाचे फोटो व चित्रिकरण 
अक्षांठा/रेखांडा दरोविणाऱ्या अँपव्दारे (SET.Time lapse Camera App) सादर करणे 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

९) राज्य शासनाच्या प्रसिद्धीचे काम त्याबाबतची परिमाणकारकता या बाबी तपासून 
याबाबतचा सर्वकष आढावा महासंचाळलनालयामार्फत घेण्यात यावा व त्याबाबत 
शासनास अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३१८०३५९३१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramkisan Narayanrao 
Musale 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


०१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपरमुख्य सचिव 

०२. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०३. Ud राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०४. सर्व विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
५. महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनाल, मंत्रालय,मुंबई Yoo ०३२. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

०७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

Wars (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. उपसंचाळक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१२. लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१३. संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचालनाळयामार्फत) 

१४. निवड नस्ती/कार्या-३४ 


र 


fe) 


fe) 


waa) 


७ 


ios 


-O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


